वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग-एक, अनुक्रमांक-१ ते ३ नुसार 
सामान्य प्रशासन विभाग we) व अधिनस्त 
कार्यालयातील “प्रशासकीय विभाग प्रमुख, विभाग 
प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय 
प्रमुख” यांची अद्ययावत यादी तयार करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः संकीर्ण-३५१७/प्र.क्र.१४७/१९-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख : २५ फेब्रुवारी २०१९ 


वाचा : 9) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-संकीर्ण-३५१७/प्र.क्र.१४७/१९अ, 
दिनांक १७ मार्च २०१८ 
२) शासन शुद्धीपत्र, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-संकीर्ण-३५१७/प्र.क्र.१४७/१९अ, 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-साप्रआ-१०१८.क्र.प्र/८३५ ,१९/ 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१९ 


शासन शुद्धीपत्र : 


वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-एक, अनुक्रमांक-१ ते ३ मधील 


तरतुदीनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व या विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांतील “प्रशासकीय 


विभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख” यांची अद्ययावत यादी शासन 


परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-संकीर्ण-३५१७/प्र.क्र.१४७/१९अ, दि.१७ मार्च २०१८ अन्वये 


प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२. आता शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-साप्रआ-१०१८/प्र.क्र.८३५/१९, दि.१२ 


फेब्रुवारी २०१९ अन्वये सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) मधील सर्व सचिवांना वित्तीय प्राधिकाराच्या प्रयोजनार्थ 


“प्रशासकीय विभाग प्रमुख” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यामुळे विभागाच्या संदर्भाधीन-१, दि.१७ 


मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयासमवेतचे प्रपत्र-१ सुधारित करणे आवश्‍यक असल्याने, सदर प्रपत्र-१ रद्द 


शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः संकीर्ण-३५१७/प्र.क्र.१४७/१९अ 


करण्यात येत आहे. त्या VIANA या शासन निर्णयासमवेतचे “सुधारित प्रपत्र-१ (सामान्य प्रशासन 


विभाग या प्रशासकीय विभागाच्या खुद्द व अधिपत्याखालील कार्यालयांसाठी प्रशासकीय विभाग प्रमुख) 


याचा समावेश करण्यात येत आहे. 


३. सदरहू शासन शुद्धीपत्र, संबंधित प्रशासकीय कार्यासनाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनस्त 


कार्यालयांच्या Pears आणण्यात यावी. 


8. सदर शुद्धीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२५१४५७०७१६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Deepak Pandurang Lanjekar 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 


Deepak Pandurang Hsin | 
2.5.4.20: e 5 be80b8F4 1 754378fd9d8a0a1 2c0a445a745e540a40 
5b3cdd04cebdde40, 


. 

La n e ka [ serialNumber=bcc288af57c36e3d 108e6290737d24 1 3f2fcf284c5ff2 
04a8683a0128208de77, cn=Deepak Pandurang Lanjekar 
Date: 2019.02.25 14:59:32 +05'30' 


(दी.पां.लांजेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


artment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


प्रत, 


१. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा परीक्षा), मुंबई /नागपूर . 
४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. सर्व कोषागार अधिकारी. 
ळी 
९ 


. कक्ष अधिकारी (विनियम व व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती / कार्यासन-१९अ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः संकीर्ण-३५१७/प्र.क्र.१४७/१९अ 


सुधारित प्रपत्र-१ 


सामान्य प्रशासन विभाग या प्रशासकीय विभागाच्या खुद्द व अधिपत्याखालील कार्यालयांसाठी 


“प्रशासकीय विभाग प्रमुख” यांची यादी... 


अ.क्र पदनाम प्रशासकीय विभागाचे / कार्यालयाचे नांव | प्रशासकीय विभाग प्रमुख घोषि 
केल्याचा आदेशा क्रमांक 
aes २ ३ i कक 
पि अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द), शा.नि, सा.प्र.वि. क्र.साप्रआ-१०१८/ 
मंत्रालय, मुंबई. प्र.क्र.८३५/१९, दि.१२.०२.२०१९ 
२ | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (प्रशासकोय | सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द), ST, सा.प्र.वि. क्र.साप्रआ-१०१८/ 
सुधारणा, रचना व कार्यपध्दती) मंत्रालय, मुंबई. प्र.क्र.८३५/१९, दि.१२.०२.२०१९ 
३ | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव व मुख्य सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द), शा.नि, सा.प्र.वि. क्र.साप्रआ-१०१८/ 
राजशिष्टाचार अधिकारी मंत्रालय, मुंबई. प्र.क्र.८३५/१९, दि.१२.०२.२०१९ 
४ | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव व मुख्य सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द), शा.नि, सा.प्र.वि. क्र.साप्रआ-१०१८/ 
तिवला]कलानकात मंत्रालय, मुंबई. प्र.क्र.८३५/१९, दि.१२.०२.२०१९ 
५ | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (माहिती सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द), शा.नि, सा.प्र.वि. क्र.साप्रआ-१०१८/ 
पत्रच) मंत्रालय, मुंबई. प्र.क्र.८३५/१९, दि.१२.०२.२०१९ 
६ | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव व विशेष सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द), शा.नि, सा.प्र.वि. क्र.साप्रआ-१०१८/ 
चौकझी अधिकारी-१ मंत्रालय, मुंबई. प्र.क्र.८३५/१९, दि.१२.०२.२०१९ 
७ | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (सामाजिक । सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द), शा.नि, सा.प्र.वि. क्र.साप्रआ-१०१८/ 
विकास समन्वय व विशेष चौकशी अधिकारी-२) मंत्रालय, मुंबई. प्र.क्र.८३५/१९, दि.१२.०२.२०१९ 
८ | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (माहिती व सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द), शा.नि, सा.प्र.वि. क्र.साप्रआ-१०१८/ 
जगाव मंत्रालय, मुंबई. प्र.क्र.८३५/१९, दि.१२.०२.२०१९ 
९ | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव) विशेष सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द), शा.नि, सा.प्र.वि. क्र.साप्रआ-१०१८/ 
ae मंत्रालय, मुंबई. प्र.क्र.८३५/१९, दि.१२.०२.२०१९ 
वि सचिव (राज्य निवडणूक आयोग) राज्य निवडणूक आयोग AIPA, सा.प्र.वि. क्र.रानिआ-१०९७/ 
प्र.क्र.२७ (माग२)/ ३७, 
दि.२०.०५.२०१ q 
दि q | अध्यक्ष (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण) महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण झासन अधिसूचना, सा प्र.वि. 
क्र.एमएटी -१०९६/ प्र.क्र.९/ ३८, 
दि.३१.१०.१९९८ 
१२ | विशेष आयुक्त व पदसिद्ध सचिव (महाराष्ट्र सदन, नवी | विशेष आयुक्‍त व पदसिद्ध सचिव यांचे शा.नि., सा.प्र.वि.क्र.एससीओ- 
दिल्ली) कार्यालय, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली १०९६/ ९००/प्र.क्र.४७/९६/२०अ, 


दि.०९.०५.१९९७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


